जुने सचिवालय (विस्तार गृह) इमारतीच्या दुसऱ्या 
मजल्यावरील महाप्रशासक व शासकीय विश्वस्त 

यांच्या कार्यालयीन कक्षांच्या नुतनीकरणाच्या खर्चाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मप्रशा -१२१८/५५८/(१९४/१८)/का.१७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २९ मार्च, २०१९ 


संदर्भ : महाप्रशजासक व शासकीय विश्वस्त यांचे पत्र क्र.मप्रशावि/संकीर्ण-९९/ 
२५८/१० सन २०१८,दि.०४.१०.२०१८ 


प्रस्तावना :- 
महाप्रशासक व शासकीय विश्वस्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयाकरिता सुधारित 


आकृतीबंधानुसार ३० पदे मंजूर असून, त्यापैकी, २१ पदे कार्यरत आहेत. सदर कार्यालयाच्या ताब्यातील 


२०१८ चौ.फूट जागेपैकी ६३७ चौ.फूट जागा अन्य कार्यालयास द्यावी लागल्याने, कित्येक अभिलेख, 


लाकडी व लोखंडी कपाटे आणि रॅक्सबाहेरील पॅसेजमध्ये ठेवण्यात आळे आहेत. शासकीय विश्वस्त 


अधिनियमानुसार प्रश्ासनांतर्गत न्यासांच्या कामकाजाचे अभिलेख ६० वर्षाहून अधिक कालावधीकरिता 


जतन करावे लागतात. या सर्व बाबी विचारात घेऊन महाप्रशासक आणि शासकीय विश्वस्त, म.रा. मुंबई 


या कार्यालयाने अभिलेख, मौल्यवान वस्तू व्यवस्था, कर्मचारी तसेच लेखा परीक्षण पथक यांच्या 


बैठकीची व्यवस्था याकरिता नूतनीकरणासाठी रु.७२,३४,७७७/- इतक्या खर्चाचे अंदाजपत्रक 


कार्यकारी अभियंता, इळाखा शहर विभाग (सा.बां.वि.), मुंबई यांनी सादर केले. 


२. उपरोक्त कार्यालयाच्या नूतनीकरणाच्या रु.७२,३४,७७७/-इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास 


प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाप्रशासक व शासकीय विश्वस्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई कार्यालयाच्या नूतनीकरणाच्या 


रु.७२,३४,७७७/-इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेल्या 


तपासणीनंतर पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 
(अ) सदर कामाचे सन २०१७-१८ च्या दरसूचीवर आधारित सविस्तर अंदाजपत्रक उप अभियंता, 


मध्य उप विभाग, मुंबई यांनी तयार केले असून कार्यकारी अभियंता, प्रेसिडेंसी विभाग, मुंबई यांनी 
साक्षांकित केले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मप्रशा -१२१८/५५ ८/(१९४/१८)/का.१७ 


(ब) छाननी अंती परिगणित करण्यात आलेल्या महाप्रशासक व शासकीय विश्वस्त, महाराष्ट्र 


राज्य, मुंबई या कार्यालयाच्या नुतनीकरणासाठी होणारा रु.७२,३४,७७७/- इतका खर्च विधि व न्याय 


विभागांने त्यांच्याकडील उपलब्ध निधीतून भागवावा, तसेच उपभोक्ता विभागाच्या वतीने सक्षम 


प्राधिकाऱ्याचे साक्षांकन आवश्‍यक आहे. 


(क) सदर प्रकरणी अर्थसंकल्पिय तरतूद उपलब्ध होण्यापूर्वी प्रत्यक्ष खर्च करण्यात येऊ नये. 


२. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. क्र.विअप्र-२०१२३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भागर, 


दि.१७.०४.२०१५ च्या सोबतच्या परिशिष्टातील भाग पहिळा उप विभाग-३, अ.क्र. ४, परि.क्र.२७(२) 


नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारान्वये व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 


त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.६०२/१८/इमा-२, दि.२४.१२.२०१८अन्वये दिलेल्या सहमतीने हा शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. यासाठी होणारा खर्च विधि व न्याय विभाग मागणी क्र.जे-१, "मुख्य लेखाशीर्ष २०१४-न्यायदान, 
११०-महाप्रशासक आणि शासकीय विश्वस्त, (००)(०१) महाप्रशासक आणि शासकीय विश्वस्त (अनिवार्य) 
१३-कार्यालयीन खर्च(२०१४०२५२)” या लेखाशीर्षाखाली करण्यास झासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्र. २०१९०४०१११२५४९४८१२ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Kamini R Pilankar 


Py 7 DN: ल्या, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and 
amini ee rear 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=bd66db73425a9730e4074ae475eb26788ae32a45 
d13639a02fcf2ffbd43272ff, 


e 
serial INumber=791d70f7S5a8bfaa8349786f02d7 1cad4fb9d1 
999ea0d92d63dcfSde198d4f817, cn=Kamini R Pilankar 
Date: 2019.04.01 11:31:42 +05'30' 


(का.रा.पिळणकर) 
कार्यासन अधिकारी, विधि व न्याय विभाग 


प्रतिः:- १. महाप्रशासक व शासकीय विश्वस्त, महाराष्ट्र राज्य, दुसरा मजला, जुने सचिवालय 
(विस्तारगृह), एलफिस्टन कॉलेजच्या बाजूला, महात्मा गांधी मार्ग, मुंबई Yoo ०३२ 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५. कार्यासन अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (अर्थ-२, इमारती-२), मंत्रालय, मुंबई. 
६. विधि व न्याय विभाग (कार्या.२३,१), मंत्रालय, मुंबई 
७. निवड नस्ती, (का.१७). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


